श्री. श्रीमंत माणिक गायकवाड,सहायक 
वनसंरक्षक (गट-अ) यांना पदस्थापना 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: एमएफएस-२०२१/प्र.क्र.३२/फ-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १४/०५/२०२१ 


पहा -१) शासन आदेशा क्रमांक एमएफएस-२०२१/प्र.क्र.३२/फ-८ दि.०४/०५/२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


शासन आदेशा संदर्भ क्र.१ दि.४/५/२०२१ अन्वये, श्री. श्रीमंत माणिक गायकवाड, सहायक 


वनसंरक्षक यांना मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांच्या दिनांक १८/०१/२०२१ रोजीच्या 


निर्णयाचे अधीन राहून शासन सेवेत पुर्नस्थापनेनंतर पदस्थापनेचे आदेहा आदेडा निर्गमित करण्यात 
आले आहे. 


२. सदरहू शासन निर्णयातील परिच्छेद २ मध्ये “श्री. श्रीमंत माणिक गायकवाड सहायक 


वनसंरक्षक यांची मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांच्या दिनांक १८/०१/२०२१ रोजीच्या 


निर्णयाचे अधीन राहून शासन सेवेत पुर्नस्थापनेनंतर नाशिक महसूली विभागांतर्गत सहायक वनसंरक्षक 


(कार्यआयोजना), कार्य आयोजना विभाग, नाशिक अकार्यकारी रिक्‍त पदावर पदस्थापना करण्यात 


येत आहे.” असे नमूद करण्यात आले आहे. त्याऐवजी “श्री. श्रीमंत माणिक गायकवाड सहायक 


वनसंरक्षक यांना शासन सेवेत पुर्नस्थापनेनंतर नाशिक महसूली विभागांतर्गत सहायक वनसंरक्षक 


(वनसंपती सर्वेक्षण घटक), कार्य आयोजना विभाग, नाशिक या अकार्यकारी रिक्‍त पदावर पदस्थापना 


करण्यात येत आहे.” असे वाचण्यात यावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक एमएफएस-२०२१/प्र.क्र.३२/फ-८ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०५१४१५१७५९९८१९ असा आहे. हे 


शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Anil Niwrutti Dhas 
DN: 


Anil Niwrutti Dhas : 
(अनिल धस) 
कक्ष अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


प्रति, 
श्री. श्रीमंत माणिक गायकवाड, सहायक वनसंरक्षक (वनीकरण, कॅम्पा व संवव्य), जुन्नर वन 
विभाग (प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेमार्फत) 


प्रतिलिपी: माहिती व आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (कार्मिक) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) पुणे / नाशिक 
४. उपवनसंरक्षक, जुन्नर वन विभाग, जुन्नर 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/परिक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे /नाशिक 
८. निवडनस्ती, फ-८ कार्यासन. 


